आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील निधी 
वितरण (अनिवार्य खर्ची. 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ७जानेवारी, २०२१. 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 

2) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.२१.०४.२०२०, दि.८.०५.२०२०, 
दि.५.०६.२०२० , दि.६.०७.२०२०, दि.२.०७.२०२०, दि.१०.०८.२०२०, दि.९.०९.२०२०. 
दि.७.१०.२०२०, दि.५.११.२०२० व दि.७.१२.२०२०. 


शासन निर्णय:- 


वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० च्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली 
महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरणाची कार्यप्रणाली 
ठरवून दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वेळोवेळी उपलब्ध 
करून दिल्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनिवार्य 
खर्चातर्गत योजनांकरीता ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता ७५ टक्के अर्थसंकल्पित 
तरतूद, ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च करीता Qo टक्के तर इतर कार्यालयीन खर्चाच्या उद्दीष्टांकरीता 30 टक्के 
तरतूदी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आल्या आहेत. आता माहे जानेवारी मध्ये वित्त 
विभागामार्फत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर ०१-वेतन, ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या 
उद्दीष्टांकरीता ८० टक्के मर्यादेत, ०३-अतिकालिक भत्ता, ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्दीष्टांकरीता ३० 
टक्के मर्यादेत आणि ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी झुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी 
व कर आणि २४- पेट्रोळ, तेळ व वंगण या उद्दीष्टांकरीताचा vy टक्के मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध 
करून दिलेला आहे. 


त्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनिवार्य खर्चातील मागणी क्रमांक टी-२ व टी-४ मधील 
योजनांकरिता वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या मर्यादेत यापुर्वी वितरीत तरतूद वजा जाता सोबतच्या 
विवरणपत्रातील स्तंभ-५ प्रमाणे उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोरोना विषाणुच्या 
प्रादुर्भावामुळे पुढील काही काळ राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर स्वरूपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च 
करावा. वेतनाकरीता वितरीत निधीतून wed नियमित वेतनच अदा करण्यात यावे. सद्यस्थितीत कोणतेही 
प्रलंबित दायित्व (Arrears) अदा करू नयेत. 


३. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना वितरीत कराव्यात. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२८१७१६२७६४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ Digitally signed by Ravindra Digambarro 

Ravindra aut 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

. ou=Tribal Development Department, 

D | g a mM b a [ ro postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8 

€4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4 108, 
A (1 te cn=Ravindra Digambarro Aute 

Date: 2021.01.07 18:46:56 +05'30' 

(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुकत, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
७. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
८. उपसंचालक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती(सवी. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई 
१३. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. ०७ जानेवारी,२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. | मागणी क्रमांक / मुख्य बाब/उद्दिष्ट २०२०-२१ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. लेखाशिर्ष साठीची वितरीत करण्यात अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | येत असलेली तरतूद 
तरतूद 
| 9 | २ ३ | ४ | षु & 
मागणी क्र.टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे 
कल्याण, 
(००१) संचालन व प्रशासन 
; (00) (09) आदिवासी ०१-वेतन ६३६८१.०० ३१८४.०५ 
विकास आयुक्तालय ०३-अतिकालिक भत्ता २३१.०० ६९.३० आयुक्त, 
(अनिवार्य खर्च) ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०००.०० १५०.०० | आदिवासी 
(२२२५ १०२५) ११-देझ्ञांतर्गत प्रवास खर्च ७७०.०० ७७.०० विकास, 
१३-कार्यालयीन खर्चे २३८७.०० ३५८.०५ नाशिक 
१४-भाडेपट्टी व कर २७१.०० ४०.६५ 
एकूण (२२२५ १०२५) ६८३४०.०० ३८७९.०५ 
2 | (००) (०२ प्रादेशिक ०१-वेतन १०११५३.०० ५०५७.६५ 
कार्यालये-जनजाती ०३-अतिकालिक भत्ता १६५.०० ४२.५० आयुक्त, 
विकास आयुक्‍त. ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १८६०.०० २७९.०० | आदिवासी 
(अनिवार्य खर्च) ११-देझांतर्गत प्रवास खर्च १८३२.०० 923.20 | विकास, 
(2224 १०३४) १३-कार्यालयीन खर्चे ७७८७.०० ११६८.०५ नाशिक 
१४-भाडेपट्टी व कर १४७२.०० २२०.८० 
एकूण (२२२५ १०३४) ११४२६९.०० ६९५८.२० 
३ | (०० (०३) प्रकल्प अधिकारी | ०१-वेतन ४५२७०४.०० २२६३५.२० 
(अनिवार्य era) ०३-अतिकालिक भत्ता १०५६.०० ३१६.८० आयुक्त, 
(२२२५ १०४३) ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ५०६०.०० ७५९.०० | आदिवासी 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ९९५१.०० ९९५.१० | विकास, 
१३-कार्यालयीन खर्च २३८२३.०० ३५७३.४५ नाशिक 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६.०० ७२२.४० 
एकूण (२२२५ १०४३) ४९७४१०.०० २९००१.९५ 
४ | (०9 (०४ एकात्मिक क्षेत्र ०१-वेतन ७५१७.०० ३७५.८५ आयुक्त, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य । ०३-अतिकालिक भत्ता ९.०० २.७० | आदिवासी, 
खर्च) (२२२५ १०५२) ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२१.०० १८.१५ | संशोधन व 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च १२१.०० १२.१० प्रशिक्षण 
१३-कार्यालयीन खर्च १५७.०० २३.५५ | संस्था, पुणे. 
एकूण (२२२५ १०५२) ७९२५.०० ४३२.३५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. ०७ जानेवारी,२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. | मागणी क्रमांक / मुख्य बाब/उद्दिष्ट २०२०-२१ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. लेखाशिर्ष साठीची वितरीत करण्यात अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | येत असलेली तरतूद 
तरतूद 
| 9 | 2 3 | ४ | 4 & 
०५- संशोधन व प्रशिक्षण, 
५ | (०५) (०१) जनजाती ०१-वेतन ४३२११.०० २१६०.५५ 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, | ०३-अतिकालिक भत्ता २२.०० ६.६० ee 
पुणे (अनिवार्य खर्च) ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३३०.०० ४९.५० ह. 
(२२२५ १३०१) ११-देझांतर्गत प्रवास खर्च ३९९.०० ३९.९० a 
१३-कार्यालयीन खर्च ५६४.०० ८४.६० | संर 
AT, पुणे 
एकूण - (२२२५ १३०१) ४४५२६.०० २३४१.१५ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ७३२४७०.०० ४२६१२.७० 
मागणी क्रमांक टी-४ 
२२५१- सचिवालय-सामाजिक सेवा, 
०९०- सचिवालय 
६ | (००) (09) आदिवासी ०१-वेतन १३२७५१.०० ६६३७.५५ | उपसचिव, 
विकास विभाग ०३-अतिकालिक भत्ता ७५.०० २२.५० | आदिवासी 
(२२५१ ०२११) ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क २००.०० ३०.०० विकास 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च १६५०.०० १६५.०० विभाग, 
१३-कार्यालयीन खर्च ४०००.०० ६००.०० मंत्रालय, मुंबई 
एकूण- (2249 0299) १३८६७६.०० ७४५५.०५ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १३८६७६.०० ७४५५.०५ 
एकूण टी-२--टी-४ ८७११४६.०० ५००६७.७५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


